महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : निशिका -२०१८/प्र.क्र.१४७/ना.पु.१५. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा :- 9) अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, शासन आदेशा क्रमांक : निशिका -२०१८ /प्र.क्र.१४७/ ना.पु.१५, 

दि.०५/०६/२०१८. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा क्रमांक: संकीर्ण-०८१९/प्र.क्र.९८/ई-२, दि. ०८/०८/२०१९. 

प्रस्तावना :- उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील आदेशान्वये श्री. चंद्रकांत थोरात, उपजिल्हाधिकारी यांची अन्न,नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभागाच्या आधिपत्याखालील नियंत्रक, शिधावाटप व नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपनियंत्रक 
शिधावाटप (अंमलबजावणी), मुंबई या पदावर प्रथमतः एक वर्षाकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. श्री.थोरात 
यांचा सदर पदावरील प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.०३/०६/२०१९ रोजी संपुष्टात आला असल्याने श्री. थोरात यांना नव्याने 
पदस्थापना देणे आवश्‍यक आहे. 


शासन आदेशा :- 
श्री. चंद्रकांत थोरात, उपजिल्हाधिकारी यांना खालील ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. अधिकारी यांचे नाव नवीन पदस्थापनेचे ठिकाण 
ze श्री. चंद्रकांत थोरात उपसंचालक, (गोदाम व वाहतूक), मुंबई 


२. श्री. चंद्रकांत थोरात यांना उपसंचालक, ( गोदाम व वाहतूक ), मुंबई या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे. 
३. श्री. थोरात यांची या पदावरील नियुक्‍ती महाराष्ट्र नागरी सेवा (पद ग्रहन अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी, सेवेतून काढून टाकणे) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट २ मधील विहित अटी व शार्तींना अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
३. नियंत्रक, शिधावाटप व नागरी पुरवठा, मुंबई यांनी वरील अधिकारी त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाल्याबाबतची माहिती शासनास त्वरित सादर करावी. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०१९०८२०१२०५२१७१०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Gopal = 


2.5.4,.20=86c1e7844a91135f45e72193411 1ca2b5dc8481b51e9 
6a79000aeea1e91208b, 


serialNumber=8e2cf7f99a7e33(6152bff0b34255dd63550b37c 
S8fbbb9a98cee4ecd4336f598, cn=Asmita Gopal Jagtap 
Date: 2019.08.20 12:12:29 +05'30' 


(अस्मिता जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Re] 
ap 


श्री. चंद्रकांत थोरात, उपजिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग. 


थन 
a 
ae) |] 


खाजगी सचिव, मा. मंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे कार्यालय. 

खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री (अनापु व ग्रासंवि) यांचे कार्यालय. 

मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 
नियंत्रक, शिधावाटप व नागरी पुरवठा, मुंबई 

महसूल व वन विभाग, कार्यासन ई-२. 

महाळेखापाल-१ व २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई व नागपूर. 

लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 

निवडनस्ती/नापु-१५. 


CoS LU 5. ८ 2 टे पटे 


(३ 


